१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
राज्यातील Million Plus Cities गटातील नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थाकरिता प्राप्त अनुदानाच्या 
वितरण व विनियोगाबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.एफएफसी २०२०/प्र.क्र.५६/नवि-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- ३ मे,२०२१. 


वाचा :- 


१. वित्त मंत्रालय,भारत सरकार यांचे मार्गदर्शक सुचना .94(2)FC-XV/FCD/2020-24, 
दिनांक १ जून,२०२०. 
२. संयुक्त सचिव,आवासन व शाहरी कार्य मंत्रालय,भारत सरकार यांचे अ.श्ा.पत्र H.N-99024-09-/ 
209¢-AMRUT-IIB, दिनांक ४ ऑगस्ट,२०२०. 
३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २८ ऑक्टोबर,२०२०. 
४. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ३० एप्रिल,२०२१. 
प्रस्तावना :- 
सन २०२०-२१या वर्षापासुन १५ वा वित्त आयोग लागु झालेला आहे. १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना Million Plus 
Cities व Non-Million Plus Cities या साठी स्वतंत्र निधी मंजुर करण्यात आला आहे. वाचा अनुक्रमांक ४ 
येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे Million Plus Cities व Non- 
Million Plus Cities या गटात वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Million Plus 
Cities गटासाठी Ambi 
water and efficient solid waste management measures यासाठी निधी मजुर करण्यात आलेला आहे 
वाचा अनुक्रमांक 3 येथील शासन निर्णयान्वये १५ वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील Non-Million Plus Cities 
गटातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकरिता प्राप्त अनुदानाचे वितरण व विनियोगाबाबतची कार्यपध्दती 
निश्चित करण्यात आलेली असुन Million Plus Cities गटातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकरिता प्राप्त 
अनुदानाच्या वितरणची व विनियोगाबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 


१५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Million Plus Cities गटातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकरीता प्राप्त 
होणाऱ्या अनुदानाच्या वितरणाची व विनियोगाची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 


() निधी वितरणाचे निकष :- 
१. १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Million Plus Cities घटकासाठी खालील दोन प्रकारासाठी 
बंधनकारक अनुदान (Tied Grants) प्राप्त होणार आहे. 
अ) वातावरणातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी बंधनकारक अनुदान (Tied 


Grants for Ambient Air Quality) 


शासन निर्णय HATH: एफएफसी २०२०/प्र.क्र.५६/नवि-४ 


ब) पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन यासाठी 
बंधनकारक अनुदान (Tied Grants for अनुदान (i rants for Improving conservation, supply and 
management of water and efficient solid waste management) 

2. Air Quality साठी सन 2020-29 साठीच्या अनुदानाचे वितरण नागरी समुहांना करण्यात आलेले 
असुन नागरी समुहात समावीष्ठ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय वितरणाबाबत केंद्र 
शासनाच्या सुचनेनुसार वितरण व विनीयोगाची कार्यपद्धती यथावकाश स्वतंत्रपणे निश्चित करण्यात 
येईल. 

३. पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन यासाठी बंधनकारक 
अनुदानाचे नागरी समुहात समावीष्ठ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय वितरण सन २०११ च्या 
लोकसंख्येच्या निकषानुसार करण्यात येईल. 


(ll) १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Million Plus Cities गटासाठी पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व 
प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन यासाठी प्राप्त अनुदानातून हाती घ्यावयाची कामे :- 
अ) पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा (सांडपाणी व मलनिस्सारणासह) 
(Improving conservation, supply and management of water including waste 
water & sewerage). 
ब) प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन (Efficient solid waste management measures). 
क) वरील (अ) व (ब) या दोन्ही घटकासाठी प्रत्येकी ५०% याप्रमाणे निधीचा विनियोग करता 
येईल. 
ड) कोणत्याही एका घटकासाठी गरज पुर्ण झाळी असेल तर उर्वरीत निधी दुसऱ्या 
घटकासाठी वापरता येईल. 
इ) वरील (अ) या दोन्ही घटकामध्ये पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, घनकचरा 
प्रकल्पामधील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा हिस्सा उभारण्यासाठी देखील निधीचा 
वापर करता येईल. 


(Il) = 94 CT TERT आयोगाच्या Million Plus Cities Teast पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व वित्त आयोगाच्या Million Plus Cities गटासाठी पाणी क व व्यवस्थापनात काच्या व 


conservation, supply and management of water and efficient solid waste management) 
१. महानगरपालिका :- १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Million Plus Cities गटातीळ उपरोक्त 


अनुदानातून घेण्यात येणाऱ्या कामांच्या प्रस्तांवाना प्रशासकीय मंजूरी देण्याचे अधिकार 
महानगरपालिकांच्या बाबतीत संबंधित महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना असतील. 

२. नगरपरिषदा/ नगर पंचायती :- 

i) १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Million Plus Cities गटातील उपरोक्त अनुदानातून घेण्यात येणाऱ्या 
कामांच्या प्रस्तांवाना प्रशासकीय मंजूरी देण्याचे अधिकार ar वर्ग नगर परिषदेच्या बाबतीत रु.३० 
लाख, 'ब' वर्ग नगर परिषदेच्या बाबतीत रु.२० लाख व “क? वर्ग नगर परिषद/नगरपंचायतीच्या 
बाबतीत रु.१० लाख या मर्यादेत संबंधित नगर परिषद / नगर पंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांना 
असतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: एफएफसी २०२०/प्र.क्र.५६/नवि-४ 


ii) या व्यतीरिक्त सर्व कामांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार संबंधित 
जिल्हाधिकार्‍यांना असतील. 

३. कटकमंडळे :- १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Million Plus Cities गटातील उपरोक्त अनुदानातून 
घेण्यात येणाऱ्या कामांच्या प्रस्तांवाना प्रशासकीय मंजूरी देण्याचे अधिकार कटकमंडळांच्या बाबतीत 
संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असतील. 


(४) Air Quality साठी सन २०२०-२१ साठीच्या अनुदानाचे वितरण नागरी समुहांना करण्यात आलेले 
असुन नागरी समुहात समावीष्ठ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय वितरणाबाबत केंद्र शासनाच्या 
सुचनेनुसार वितरण व विनीयोगाची कार्यपद्धती यथावकाश स्वतंत्रपणे निश्चित करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५०३१७०४४५१२२५ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PANDURANG JOTIBA JADHAV 
PA N D U J RA N G DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=300d785e1 2fdc1 9db06 1 2f1 ffdf83e54efe7da2b1bc63d 
18df8e09b3c7eece65, cn=PANDURANG JOTIBA JADHAV 
Date: 2021.05.03 17:10:32 +05'30" 
(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव 
) मा.राज्यमंत्रीनगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 

) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) आयुक्ततथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


महालेखापाल कार्यालय, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल कार्यालय,) (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
संचालक, नगर रचना, पुणे 

अग्निशमन सल्लागार, राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, कोळे कल्याण, मुंबई, 


० आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 

१) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

2 अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 

३) मुख्याधिकारी, सर्व नगरपालिका/नगरपंचायती 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,सर्व कटकमंडळे 

५ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६ सचिव (नवि-२) नगर विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 

७ निवडनस्ती नवि-४ कार्यासन, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


